मोटार वाहन विभागातील उपप्रादेशिक 
परिवहन अधिका-यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हिडी ०८२०/प्र.क्र.१४७ (9) /परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १७ सप्टेंबर २०२० 


शासन Sea 

सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनीयमन आणि 
शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) 
आणि ४(५) मधील तरतूदींनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने खालील 
तक्त्यात नमूद मोटार वाहन विभागातील अधिका-यांची विनंतीनुसार /प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका-याचे नाव सध्याची । बदलीनंतरची शेरा 
पदस्थापना | पदस्थापना 
4 | २ ३ | ४ | ५ 
7 श्री. विश्वंभर शिदे, | चंद्रपूर  । ठाणे विनंती बदली. महसूल संवर्ग वाटप 
उप. प्रा. प. अ. नियमातीळ नियम १२ (31) (8) 
ate तरतूदीनुसार महसूली 
विभागात बदल. 
२. | श्री. दशरथ वाघुले, | वाशी वसई प्रशासकीय कारणास्तव 
उप. प्रा. प. अ. 


२. संबंधीत नियंत्रक अधिका-यांनी सदर बदली करण्यात आलेल्या अधिका-यांस त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे व संबंधीत अधिका-यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित 
कालावधीत रुजु होऊन पदभार स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनास 
सादर करावा. 

सदर झासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१७१५५०२७५६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


POKALE 


61973 
POKALE 


(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुबई. 


शासन आदेशा क्रमांक: TASS ०८२०/प्र.क्र.१४७ (१/परि-४ 


२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री / राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी कोल्हापूर/ठाणे/पालघर. 

९. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर/ठाणे. 

१०. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वसई. 

११.संबंधित उप प्रादेशिक /सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
१२.निवडनस्ती (परि/ ४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


